महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, पुणे 
कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन 


आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बालगृ-२०१९/प्र.क्र.९२/का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-१९ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि.१ जानेवारी, २०१९. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.निवेसु-२०१८/प्र.क्र.१३०/सेवा-४, दि.१ GMAT, २०१९. 
३) वित्त विभाग, शासन अधिसूचना क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि.३० जानेवारी, २०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.२० फेब्रुवारी, २०१९. 
५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१५/सेवा-९, दि.१४ मे, २०१९. 

६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.३० मे, २०१९. 


प्रस्तावना - 


सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेऊन राज्य 
शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरिता श्री.के.पी.बक्षी, सेवानिवृत्त अपर 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ ची स्थापना करण्यात आली होती. 
सदर समितीच्या शिफारशी शासनाने काही फेरफारासह स्वीकृत करण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या 
अहवाल खंड-१ मधील वेतनश्रेणीबाबतच्या व अनुषंगिक शिफारशींची व्याप्ती अ.क्र.११ अहवालातील 
परिच्छेद क्र.४.१३ नुसार “पात्र राज्य शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषदा, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, न्यायालयातील अन्यायिक कर्मचारी, अनुदानित शाळेतील कर्मचारी, कृषी व अकृषी विद्यापीठे 
आणि त्यांना संलग्न अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयातील कर्मचारी तसेच इतर अनुदान प्राप्त 
संस्थांतील कर्मचारी यांना लागू होतील”, अशी आहे. सदर शिफारशीबाबत शासनाने “शासनाने ६ वा वेतन 
आयोग लागू केलेल्या व वेतन अनुदान मिळणाऱ्या इतर अनुदान प्राप्त संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना लागू 
करण्यात याव्यात*, असा निर्णय घेतला आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, 
पुणे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९२/का-८ 
शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, पुणे या कार्यालयांतर्गत विविध संवर्गांना सातव्या 
वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित वेतन संरचना मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

सुधारित वेतन संरचनेतील वेतननिश्चिती व थकबाकीचे प्रदान याबाबत संदर्भ क्र.३ अन्वये अधिसूचित 
केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील वेतननिश्चितीचे नियम आणि संदर्भ क्र.४, ५ 
व ६ अन्वये वेतननिश्चिती व थकबाकी अदा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
२. सुधारित वेतन संरचनेतील वेतननिश्चिती व थकबाकीचे प्रदान याबाबत संदर्भ क्र.३ अन्वये 
अधिसूचित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील जोडपत्र-३ नुसार सुधारित 
वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवश्‍यक तो विकल्प सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 
२ महिन्यांच्या आत घेण्यात येऊन जोडपत्र-४ नुसार वचनपत्र घेण्यात यावे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन संरचनेमुळे होणारा अतिरिक्‍त 
खर्च मागणी क्र.एक्स ०१, 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, 
०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान (०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था 
चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५-३०४१) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि.१.१.२०१९ व 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०४/२०१९/सेवा-९, दि.७.८.२०१९ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९१८१८२७०८२२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Smita Dattatray = 
Nivatkar 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


>46129090679७2 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९२/का-८ 


३. मा.मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, (व्यय) / (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 

११. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

१२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, पुणे. 

१३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, पुणे. 

१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा, मुंबई. 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र २ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), नागपूर. 

१६. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२१. निवड नस्ती/का-१०. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९२/का-८ 


शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०१९/ प्र.क्र.९२/का-८, दि.१९ सप्टेंबर, २०१९ चे परिशिष्ट 


“परिशिष्ट-अ” 
मंजूर | विद्यमान वेतन संरचना व असल्यास, विशेष वेतन | सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील 
७ en पदसंख्या | वेतन बॅन्ड क्र | वेतन बॅन्ड (₹) | ग्रेड वेतन (₹) वेतन स्तर (इ) 
१. कार्यकारी अधिकारी सचिव यांचे कार्यालय, पुणे 
हिं प्रमुख लिपिक पै पीबी-२ ९३००-३४८०० | ४२०० 5-१३: ३५४००-११२४०० 
२ | कनिष्ठ लिपिक ५ | पीबी-१ 4200-20200 | १९०० 5-६: १९९००-६३२०० 
३ | टंकलेखक शा पीबी-१ ५२००-२०२०० | १९०० 5-६: १९९००-६३२०० 
४ | शिपाई शि १ एस ४४४०-७४४० | १३०० 5-१: १५०००-४७६०० 
एकूण ८ 
२. मुख्य अधिकारी यांचे कार्यालय, मुंबई 
शि मानद खजिनदाराचे ण पीबी-१ 4200-20200 | १९०० 5-६: १९९००-६३२०० 
लिपिक 
२ | कार्यालयीन सहायक पै पीबी-१ 4200-20200 | १९०० S-§: १९९००-६३२०० 
3 शिपाई २ १ एस ४8४४०-७४४० १३०० 5-१: १५०००-४७६०० 
एकूण 1 ४ 
३. आफ्टर केअर होस्टेल, चेंबूर, मुंबई 
a | अधीक्षक शि पीबी-२ ९३००-३४८०० | ४२०० 5-१३: ३५४००-११२४०० 
2 ।कार्यालयीन सहायक शि पीबी-१ 4200-20200 | १९०० 5-६: 98800-3200 
3 | शिपाई शा १ एस ४४४०-७४४० | १३०० 5-१: १५०००-४७६०० 
४ ।माळी शि १ एस ४४४०-७४४० | 4300 5-१: १५०००-४७६०० 
५ | रात्रपाळी रक्षक शा १ एस ४४४०-७४४० | 4300 5-१: १५०००-४७६०० 
एकूण षु 
एकूण कर्मचारी/ पदे (१--२--३) 1१७ 
Smita Dattatray =e scene 
Nivatkar semen 
(स्मिता निवतकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


